Reg.No./NPCITY/236/2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३०- ऑगस्ट ५ , २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ [ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


१-७ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही. भाग एक - अ.-( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
१-१६ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि -१ ९५-२०२०. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ५६१/ २०१९, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 


, 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 
अ .- एक -१ ( १५७६ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


, 


अ.क्र . 


आर 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक -४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०१७-१८ गाव जैतापुर , तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती 

सर्व्हे नंबर/ सं . मो . प्रमाणे 
गट नंबर 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

हे . 
६ / १ अ 
६/३ 
६/४ 

००५ 
३/१ 

००३ 
३/२ 

००३ 
६ ३/३ ००३ 

३/४ ००६ 
३/५ 
३/६ 
३/७ 
५/३ 

० १३ 
१२ 

००६ 

००६ 
४/२ 

००६५ 
१५ ४/ २ अ 

० ०६५ 


१ 


० ११ 


२ 


००७ 


३ 


४ 


७ 


८ 


O 


१० 


O 


११ 


४/१ पै . 
४/१ पै . 


१३ 


१४ 


एकुण 


० ८५ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
निम्न पेढी प्रकल्प . 
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता चेचरवाडी ते भातकुली रा.मा. ३०९ रस्त्याच्या 
कामाकरीता . 
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्त्यामुळे संबंधीत भूधारकांना वाहतुकीकरीता लाभ मिळणार आहे. 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


दिनांक २६ जून २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ३०- ऑगस्ट ५ , २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५७. 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक प्र.अ.-भू.सं. अ.का.- कावि - ३०२-२०२०. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ४२ , दिनांक १० जानेवारी , २०२० अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कार्यकारी 
अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेकडून मौजा ढेंगाडा , ता . नांदगाव खंडेश्वर जमिनीचे क्षेत्रफळ २७२८.६८ चौ . मी. जमिन निम्न 
साखळी बृहत लघु पाडबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्राकरीता खाजगी जमीन संपादनाचा प्रस्ताव म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदूर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


.. 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


O 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१५-१६, गाव ढेंगाडा, तालुका नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती. 

अ . क्र . ग्रा.पं. ८ अ अंदाजित क्षेत्र ( चौरस मीटरमध्ये ) 

प्रमाणे घर क्र. 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
बांधकाम क्षेत्रफळ खुले क्षेत्रफळ एकूण क्षेत्रफळ 

चौ . मी . 
१ ४ 

२६.०१ 

२६.०१ ५२.०२ 
२ १ २६.९ ४ ५३.८८ 

८०.८२ 
३ ३ 

२४.१५ ३६.२३ ६०.३८ 
१६ 

८३.६१ 

८३.६१ 
५ ८ 

७४.३२ 

७४.३२ 
६ ९ 

६ ९ .३८ 

४१.८१ १११.४ ९ 
७ २ 

१८.५८ ५५.७४ 

७४.३२ 
६१.३२ 

९ ६.६२ १५७.९ ४ 
९ १३ 

६ ९ .६८ 

६ ९ .६८ १३ ९ .३६ 
१० ६ 

९२.९ ० १४८.६४ २४१.५४ 
११ ११ 

३७.१६ ३७.१६ 

७४.३२ 
१२ १० क 

१५.७ ९ १५.७ ९ 

३१.५८ 
१३ १० ब 

१५.७ ९ १५.७ ९ 

३१.५८ 
१४ १० अ 

१५.७ ९ १५.७ ९ 

३१.५८ 
१५ १२ १४८.६४ 

१४८.६४ 
१६ १ ९ 

१५४.६८ १५४.६८ 
१७ १८ 

१५४.६८ १५४.६८ 
१८ १७ 

१५४.६८ १५४.६८ 
१ ९ २१ 

६०४.९ ८ ६०४.९ ८ 
२० २० 

१५४.६८ १५४.६८ 
२१ ७ 

१११.४८ 

१११.४८ 


८ 


५ 


O 


. 


0 


एकूण 


६२२.४३ 


२१०६.२५ 


२७२८.६८ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प . 
निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्राकरीता. 
सदर प्रकल्पामुळे ९ गावातील १७९ ० हे. क्षेत्राला सिंचनाला फायदा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

–निरंक 


: 


अमरावती : 
दिनांक २ ९ जून २०२० . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५८ . 
वाचाः ( १ ) 

( १ ) भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम २५. 
( २) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बाळापूर यांचे पत्र , क्र . उविअ/शिरस्तेदार/ कावि -१०३८ / २०२०-दिनांक 
२३-०६-२०२० प्राप्त दिनांक २५ जून २०२० . 

आदेश 
क्रमांक जि.का - भू.सं.- अ.का.- जा.क्र . ४५३- कावि - ४४०-२०२०. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचामध्ये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांनी दिनांक २३ जून २०२० रोजीचे पत्रान्वये भूसंपादन 
प्रकरण क्र . ४४/४७/२०१२-१३, मौजे . गोळेगांव, ता . पातूर या प्रकरणात दिनांक ९ जूलै २०१९ रोजी काढण्यात आलेल्या कलम १९ ची अधिसूचनेचा 
कालावधी दिनांक ९ जूलै २०२० रोजी संपुष्टात येत असल्यामुळे सदर प्रकरण व्यपगत होत असून, त्यास भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढेजिचा निर्देश उक्त अधिनियम २०१३ ” असा करण्यात आला आहे ) चे 
नियम २५ मधील तरतुदीप्रमाणे पुनश्च १२ महिन्याची मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केलेली आहे ; 


, 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अधिनियम , २०१३ मधील नियम २५ मध्ये “जिल्हाधिकारी , कलम १९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून बारा 
महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर, जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल . परंतु , 
त्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर समुचित शासनाला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल...... "असे 
स्पष्ट नमूद केले आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांनी दिनांक २३ जून २०२० रोजीचे पत्रामध्ये, “ संपूर्ण भारतभर 
कोरोना वायरसची साथ आल्यामुळे भूसंपादन प्रकरणा संबंधीत जमिनीचे भूधारक यांना सुनावणी करीता बोलावण्यात आले असता ते उपस्थित राहू 
शकले नाही . सदर प्रकरणांत सुनावणी घेतल्याशिवाय कोणताचनिर्णय घेता आला नाही. तसेच प्रकरणांत क्षेत्रामध्ये तफावत असल्यामुळे संबंधीत तलाठी 
व मंडळ अधिकारी व उपअधीक्षक , भूमीअभिलेख , पातुर यांना दुरुस्ती करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहे. क्षेत्रफळाचे दुरुस्तीनंतरच निवाडा पारीत 
करता येईल ” असे नमूद केले आहे. त्याअर्थी सदरची बाब ही अधिनियम २०१३ मधील नियम २५ नुसार समर्थन करणा- या परिस्थितीमध्ये येत असल्याचे 
निकषापर्यंत मी येऊन पोहचतो ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिनियम २०१३ मधील नियम ३ चे खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे जिल्हामधील सार्वजनिक प्रयोजनाच्या बाबतीत , जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी समुचित शासन असल्याचे समजण्यात येईल . 

त्याअर्थी, आता अधिनियम २०१३ मधील नियम ३ चे खंड ( इ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , मी , जितेंद्र पापळकर , 
जिल्हाधिकारी, अकोला, समुचित शासन या नात्याने नियम २५ चे परंतुकाद्वारे प्रावधान असलेली समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्यामुळे , 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३०- ऑगस्ट ५ , २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


पूर्वव्ययापी तसेच संभाव्य प्रभावाने , भूसंपादन प्रकरण क्र . ४४/४७/ २०१२-१३, मौजे. गोळेगांव , ता . पातूर या प्रकरणामधील , “पत्र क्र . जिका/ अका/ 
भूसंपादन/ जा.क्र .७३४/ कावि-६७१/ २०१९, दिनांक ०९ जुलै २०२० अन्वये काढण्यात आलेल्या कलम १९ ची घोषणेच्या बारा महिन्याचा कालावधीस " 
म्हणजेच दिनांक ०९ जुलै २०२० पासून पुढे बारा महिन्याची वाढ प्रदान करीत आहे. सबब मंजूर केलेल्या कालावधीत प्रस्तुत प्रकरणातील कार्यवाही पूर्ण 
करुन प्रकरण निकाली काढावे . 


अकोलाः 
दिनांक ०२ जुलै २०२० . 


जितेंद्र पापळकर , ( भा.प्र.से.), 

जिल्हाधिकारी, अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४५९ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि - ३०४-२०२०. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम-३ चा खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेले आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


.. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 
अ.- एक -२ ( १५७६ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३०- ऑगस्ट ५ , २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


आणि 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-४७-२०१७-२०१८ . 

गाव- कामुंजा , तालुका - अमरावती, जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे नंबर 

सं . मो . प्रमाणे 

क्षेत्र 
( २ ) 

( ३) 


गट नंबर 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


१२३ 


००८ 


२ 


१२४ 


००८ 


३ 


१२६ 


० ०८ 


१२७ पैकी 


००८ 


१२८ 


००७ 


६ 


१३२ 


० २० 


७ 


१३३ 


०१४ 


८ 


१३४ 


० ०७ 


९ 


१३५/३ पैकी 


०३४ 


१० 


१३५/३ पैकी 


० २ ९ 


११ 


००७ 


१३५/३ पैकी 
१४७ पैकी 


१२ 


० १५.५० 


१३ 


०१३ 


१४७ पैकी 
१४७ पैकी 


१४ 


० १५.५० 


१५ 


१४७ पैकी 


० १० 


१६ 


१४८ पैकी 


० १७.५० 


१७ 


१४८ पैकी 


० १७ 


१८ 


१४८ पैकी 


० १ ९ 


१ ९ 


१४ ९ पैकी 


००८ 


२० 


० ०५ 


१४ ९ पैकी 
१४ ९ पैकी 


२१ 


० ०५ 


२२ 


००८ 


२३ 


१४९ पैकी 
१४ ९ पैकी 
१४ ९ पैकी 


००६ 


२४ 


००६ 


२५ 


० २५ 


२६ 


१५० पैकी 
१५० पैकी 
१५० पैकी 


००६ 


२७ 


० ० ९ 


२८ 


१५० पैकी 


००८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ३०- ऑगस्ट ५ , २०२० / श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


७ 


अनुसूची- एक चालू 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२ ९ 


००३ 


३० 


००८ 


३१ 


००७ 


१५० पैकी 
१५० पैकी 
१७७ पैकी 
१७७ पैकी 
१७७ पैकी 
१७७ पैकी 


३२ 


००९ 


३३ 


००९ 


३४ 


००९ 


३५ 


१७८/१ 


००६ 


३६ 


१७८/२ 


००६ 


३७ 


१७८/३ 


००५.५० 


३८ 


१७८/४ 


० ०५.५० 


एकूण 


४ ११५ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


निम्न पेढी प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्ता वलगाव ते कुंडपांढरी रा . मा . २९ ८ रस्त्याच्या 
बांधकामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी वाहतुकीकरिता लाभ 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :-( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४- अ महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची--पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक . 

टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याची उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरिक्षण 
करता येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२०/ श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि- ३०५-२०२०. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


.. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्येदिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२०/ श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-४७-२०१७-२०१८ , गाव वनारसी , तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती . 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर 


गट नंबर 


सं . मो . प्रमाणे 

क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 


गट नंबर 
( २ ) 


सं . मो . प्रमाणे 

क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 


( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


१ 


००३ 


३५ 


१०४ पै . 


० ०४ 


२ 


२ 


००९ 


३६ 


११३ 


० २ ९ 


३ 


३ 


०१६ 


३७ 


००८ 


४ 


० १५ 


३८ 


०१० 


६४ 
६७ पै 


५ 


००८ 


३ ९ 


१०५ पै . 
१०५ पै . 
१०५ पै . 
१०५ पै . 
१५२ पै . 


०१० 


६ 


६७ पै . 


००७ 


४० 


००६ 


७ 


६७ पै 


०१२ 


४१ 


००६ 


८ 


७ 


०१० 


४२ 


००८ 


१५२ पै . 
१५२ पै . 


९ 


८ 


० १० 


४३ 


००६ 


१० 


११ 


०२२ 


४४ 


१५३ 


० १० 


११ 


८५ पै . 


२१२ 


४५ 


००५ 


१५४ पै . 
१५४ पै . 


१२ 


७६ 


००४ 


४६ 


० ०५ 


१३ 


७७ 


० ११ 


४७ 


१५५ 


००३ 


१४ 


७८ पै . 


००७ 


४८ 


१५६ 


० ०४ 


१५ 


७८ पै . 


००९ 


४ ९ 


१५७ पै . 
१५७ पै . 


१६ 


८५ 


००५ 


५० 


१७ 


८६ 


०११ 


००१.५० 


१५८ 
१५९ पै . 


१८ 


००५ 


५२ 


१ ९ 


९ १ 


०३ 


५३ 
५४ 


१५ ९ पै . 
१५९ पै . 


२० 


००३ 


९ २ 
९ ३ 


२१ 


००५ 


५५ 


१५ ९ पै . 


००२ 


२२ 


९ ४ 


००६ 


५६ 


१६० 


०१३ 


२३ 


९ ५ 


००१ 


५७ 


१६१ 


० ४० 


. 


२४ 


९ ६ 


५८ 


१३१ 


००४ 


२५ 


५ ९ 


१३२ 


००९ 


९ ७ पै . 
९ ७ पै . 


२६ 


००१ 


६० 


१३४ 


०१२ 


२७ 


९ ७ पै . 


००१ 


६१ 


१३५ 


० १६ 


२८ 


००४ 


६२ 


१३६ 


० १३ 


९ ८ 
१०० पै . 
१०० पै . 


००२ 


६३ 


२ ९ 
३० 


० ०५ 


१३७ 
१३८ 


००३ 


६४ 


००९ 


३१ 


१०१ 


००३ 


१३ ९ पै . 


०१३ 


६५ 
६६ 


३२ 


१०३ पै . 


००८ 


१४० 


००७ 


३३ 


००५ 


६७ 


१४२ 


०१६ 


१०४ पै . 
१०४ पै . 


००३ 


६८ 


१४३ पै . 


०१८ 


३४ 
अ.-एक -३ ( १५७६ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ३०- ऑगस्ट ५ , २०२०/ श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


अनुसूची- एक - चालू 

( १ ) 


( 9 ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


६ ९ 


१४३ पै . 


० २१ 


८२ 


१६२ पै . 


० ०६ 


७० 


०३६ 


८३ 


००४ 


१५० पै 
१८० पै 


७१ 


० ०६ 


८४ 


१६२ पै . 
१८७ पै 
१८७ पै 


० ०५ 


७२ 


१८० पै . 


००६ 


८५ 


०३० 


७३ 


१६७ पै 


००४ 


८६ 


० ११ 


१८६ 
१८५ 


७४ 


१६७ पै . 


००४ 


८७ 


००९ 


७५ 


० ०७ 


८८ 


० १० 


१६७ पै . 
१६७ पै . 


१८४ 
१८३ 


७६ 


० ०७ 


८ ९ 


० ०८ 


७७ 


००४ 


९ ० 


१८२ 


००४ 


७८ 


१६७ पै . 
१६७ पै . 
१६४ पै . 


० ०७ 


९ १ 


१८१ 


००९ 


७ ९ 


००५ 


८० 


१६४ पै . 


००५ 


एकूण . 


९ ४६.५० 


. 


८१ 


१६३ 


००४ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्ता वलगाव ते कुंडपांढरी रा.मा. २९ ८ रस्त्याच्या 
बांधकामाकरीता. 
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी वाहतुकीकरीता लाभ . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


: 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ, महसूल व वन विभाग , मुंबई , 
निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) दिनांक १३ मार्च२०१५ मधील अधिसूचना अन्वये देण्यात आली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


: 


दिनांक २ ९ जून २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२०/ श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


११ 


.. 


.. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६१. 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि- ३१८-२०२० . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील 

नमूद करावा). 
त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-४७-२०१७-२०१८ , गांव कुंडसर्जापूर , तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती. 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर सं . मो . प्रमाणे 

सर्व्हे नंबर 

सं . मो . प्रमाणे 
क्षेत्र 

गट नंबर 

क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 
२२/३ ० १ ९ 

३३ पै . 
२३/३ ० २३ 

३३ पै . 

० ०६ 


अ.क्र . 


गट नंबर 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


३ 


००२ 


२ 


४ 


एकूण . 


० ५० 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ३०- ऑगस्ट ५ , २०२०/ श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्ता वलगाव ते कुंडपांढरी रा.मा. २९ ८ रस्त्याच्या 
बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी वाहतुकीकरीता लाभ. 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ, महसूल व वन विभाग , मुंबई , 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


दिनांक ६ जुलै २०२० . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि - ३३०-२०२०. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२०/ श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


१३ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


.. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०१८-२०१९, गांव कामुंजा, तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती. 

सं . मो . प्रमाणे 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ.क्र . 


सर्वे नंबर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२ 


० १० 


एकूण . 


० १० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


निम्न पेढी प्रकल्पाअंतर्गत ओझरखेडा कामुंजा रस्त्यावर पेढी नदीवर उंच मोठ्या 
पुलाच्या बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी वाहतुकीकरीता लाभ . 


अ.- एक-४ ( १५७६) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ३०- ऑगस्ट ५ , २०२०/ श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई, 
दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 
अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम : 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक . 


निरंक . 


क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


.. 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४६३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि -३३ ९ -२०२० . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ३०- ऑगस्ट ५, २०२०/ श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


१५ 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अ.क्र . 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-४७-२०१७-२०१८ , गांव हातुर्णा, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती. 
सर्व्हे नंबर सं . मो . प्रमाणे 

अ.क्र . 

सर्व्हे नंबर 
गट नंबर क्षेत्र 

गट नंबर 
( २ ) ( ३ ) 

( १ ) 

( २ ) 
हे . 


सं . मो . प्रमाणे 

क्षेत्र 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


आर 


१ 


१४५ 


०३० 


१३ 


१५२ 


००३ 


२ 


१३६/१ 


० २५ 


१४ 


००४ 


१५३ 
१५४/२ 


३ 


००५ 


१५ 


० ०५ 


१३५ व १३४ 
१३३ 


४ 


००३ 


१६ 


१५५ 


००३ 


१३२ 


० ०४ 


१७ 


१५६ 


००५ 


६ 


१३१ 


००५ 


१८ 


१५७ 


००२ 


७ 


१३० 


० ०५ 


१ ९ 


१५८ 


००२ 


८ 


१२ ९ 


O 


२० 


००२ 


९ 


१२८ 


००२ 


२१ 


०१३ 


१५ ९ 
१६०/२ 
१६०/३ 
१६०/४ 


१० 


११ ९ 


०२५ 


२२ 


०२१ 


११ 


११८ 


० १६ 


२३ 


०१२ 


१२ 


१५१ 


००३५ 


एकूण . 


१ ९ ७५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्ता वलगाव ते कुंडपांढरी रा.मा. ३९ ८ ला 
सा क्र . १/८०० ते ११.०० चे कामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी वाहतुकीकरीता लाभ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ३०- ऑगस्ट ५ , २०२०/ श्रावण ८-१४ , शके १९ ४२ 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ, महसूल व वन विभाग , मुंबई , 
निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) दिनांक १३ मार्च२०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 

निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


, 


अमरावती : 
दिनांक ९ जुलै २०२० . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाअधिकारी , 

अमरावती. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES ,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


